सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात राज्य 
शासकीय वैद्यक महाविद्यालयांचे 
बळकटीकरण व दर्जावाढ करणे व नवीन 
पदव्युत्तर पाठ्यक्रम सुरु करणे आणि 
पदव्युत्तर विद्यार्थ्याच्या संख्येत वाढ करणे 
(राज्य हिस्सा) यंत्रसामुग्री खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत- 
डॉ.वैश्‍्‌यंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, सोलापूर 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : अखनि-२०२० /प्र.क्र.१६ / प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : ३१ मार्च , २०२०. 


वाचा: १. शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ३०.०१.२०२० 
२. संचालनालयाचे पत्र क्रमांक संवैशिवसं /डॉवैस्मृशावैमसो/यंसाख /श्ुध्दीपत्रक /१-म / 
२५२३/२०२० , दिनांक ०५.०३.२०२० 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ३०.०१.२०२० अन्व्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व संलग्नित रुग्णालयांमध्ये सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात राज्य 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे बळकटीकरण व दर्जावाढ करणे व नवीन पदव्युत्तर पाठ्यक्रम सुरु 
करणे आणि पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ करणे ( राज्य हिस्सा ) अंतर्गत यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत. 


उपरोक्त दिनांक ३०.०१.२०२० च्या शासन निर्णयातील डॉ.वैश्यंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, सोलापूर या संस्थेसाठी ऑपरेटीव लॅप्रोस्कोप सेट या यंत्रसामुग्रीचा १ नग खरेदीसाठी, 
संचालनालयाने उपरोक्त दिनांक 04.03.2020 च्या पत्रान्वये प्रस्तावित केल्याप्रमाणे, सदर 
यंत्रसामुग्रीच्या रुपये २५,००,००० (रुपये पंचवीस लक्ष फक्त) किमतीऐवजी रुपये ४६,००,०००/-(रुपये 
सेहेचाळीस लक्ष फक्त ) इतक्या सुधारित किमतीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
उपरोक्त झासन निर्णय, दिनांक ३०.०१.२०२० मध्ये नमूद अटी व शार्ती व खर्चाविषयक बाबीचे संबंधित 
ळेखाशिर्ष कायम राहतील. 


झासन निर्णय क्रमांकः यंसाख-२०२० /प्र.क्र.१६ /प्रशा-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३३११५५४४६६७१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ARUN 

A R U N MURLIDHARRAO DAHALE 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5a5 


M U R L | D H A R 0897b7b2244d66593f50dd713da838609 
12503, postalCode=400032, 


street=MANTRALAYA , MUMBAI, 


serialNumber=30df743755280cf26ce97e 
RA 0978235f63f80f0bc4317129bf381eb487 
|, ou=NA, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=ARUN. 
D A H A L E MURLIDHARRAO DAHALE 
Date: 2020.04.01 14:59:52 +05'30' 
(अ. मु. डहाळे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महालेखाकार - १ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स Hara लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४. अधिष्ठाता, डॉ. वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सोलापूर 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी , सोलापूर 
६. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


